कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर १३८४ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते 

दि. ३०.०९.२०१९ या कालावधी करीता मुदत 
वाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१९/२७४/प्र.क्र.८५/ PH. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: १५ मार्च, २०१९ 
वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०१८/प्र.क्र.३६१/ कु.क., 

दि. २० सप्टेंबर, २०१८ 
२) सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ व प्र), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ आस्था/ कक्ष ५/टे ५/ 

१३८४ अपदे/४९५- 86/98, दि. ०४/०२/२०१९. 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.२१.०२.२०१९ 


प्रस्तावना - 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या १३८४ अस्थायी पदांना 
दि. २०/०९/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ अन्वये 
शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने १३८४ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०१९ ते दि. ३०/०९/२०१९ 
पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे 


शासन निर्णय- 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांच्या अंमळबजावणीकरीता मंजूर असलेल्या १३८४ 
अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि.२१/०२/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०१९ ते 
दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यांस या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षा करिता सदर पदावरील खर्च खालील विवरणपत्रात 
दिलेल्या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या मंजूर तरतुदींतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१९/२७४/प्र.क्र.८५/ कु.क. 


१३८४ अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र. | योजनेचे नाव पदसंख्या पदांवरील खर्च दर्शविणारे लेखाशीर्ष 
hae | 2 3 et ee 
| नागरी भागातील । १९२ अ) शासकीय संस्थेमार्फत चालविले जाणारे 
आरोग्य सेवांची आरोग्य केंद्र- 
पुनर्रचना मागणी क्रमांक. आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण, 


१०२- नागरी कुटुंब कल्याण सेवा, (०१) नागरी 

कुटुंब कल्याण सेवा १००टक्के केंद्र पुरस्कृत 

योजना- (०१) (०१) नागरी कुटुंब कल्याण केंद्र 

(२२११ ०१७६) 

११४५ ब) स्थानिक संस्था व इतर संस्थेमार्फ़त 
चालविली जाणारी आरोग्य केंद्र - 

मागणी क्रमांक. आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण, 

१०२- नागरी कुटुंब कल्याण सेवा, (०१) नागरी 

कुटुंब कल्याण सेवा १००टक्के केंद्र पुरस्कृत 

योजना- (०१) (०२) स्थानिक संस्था व इतर 

संस्थांनी चालविलेल्या नागरी कुटुंब कल्याण 

नियोजन केंद्रांना अनुदाने (२२११ ०१८५) 

४७ क) शहरी कुटुंब कल्याण केंद्रे- 

मागणी क्रमांक. आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण, 

००१- संचालन व प्रशासन, (०१) राज्य कुटुंब 

कल्याण केंद्र १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना- 

(०१) (०४) शहरी कुटुंब कल्याण केंद्र 

(२२११ ००६९) 


एकूण (।) | १३८४ 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.२१/०२/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१९/२७४/प्र.क्र.८५/ कु.क. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१५११२८०११११७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


| ou=Public Health Department, 
J Wa a | U Nn postalCode=400032, st=Maharashtra 
5.4.20=a7788b3b31e2d9269bcbfd9588a6ee4 
771341780133d295a56dd4ef476977773 


R 1 serialNumber=3b8f98f1c182bf458a4deee399a 
a Nn S | Nn g 7241b5044aeb09c097bc6d28b58709fe8ef0d, 
cn=Ujwala Arun Ransing 
Date: 2019.03.15 14:40:29 +05'30' 


(उज्वला अ. रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 
. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 


सचिव,आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, केंद्र शासन, निमार्ण भवन,नवी, दिल्ली 


८. विभागीय संचाळक (कु.क.), ८२/२, पर्वती, पहिला माळा, दर्पण बिल्डींग, सहकार 


९. 


नगर, पुणे 
आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 


१०.सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
११.उप संचाळक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 

१२.उप संचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 

१३.जिल्हा शल्य चिकित्सक , सामान्य रूग्णालय (सवी 

१४.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१५.वैद्यकीय अधिकारी, केंद्रीय रूग्णालय, उल्हासनगर , जिल्हा- ठाणे 

१६.प्राचार्य, नागपूर कॉलेज ऑफ़ होमिओपॅथी व बायोकेमिस्ट्री, ५४३, आश्रमशाळा, 


BABE ग्रेटनाग रोड , नागपूर- ४४० ००९. 


१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१९/२७४/प्र.क्र.८५/ कु.क. 


१८. वित्त विभाग(व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 
१९. निवडनस्ती (कु.क). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


